सह/उप सचिव संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या- सन २०१९. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसब-१३१९/प्र.क्र.३०/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १२ जून, २०१९ 


आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१, ४ (२) व ४ (३) अनुसार खालील 
अ.क्र. १, ४, ५, ८, ९, ११ व कलम ४(४) व ४(५) अनुसार अ.क्र.२, ३, ६, ७, १०, १२ ते १४ येथे नमूद 
केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील सह/उप सचिवांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 


नावासमोरील स्तंभ-४ मध्ये ealfasea विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 

| a | २ ३ शया 

| श्री.ता.मा.कोळेकर, सह सचिव | सार्वजनिक आरोग्य सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 

२ श्री.इ.मु.काझी, सह सचिव सामान्य प्रशासन विभाग । महसूल व वन विभाग 

3 श्री.ज्ञा.ल. सुळ, सह सचिव सामाजिक न्याय व विशेष | वित्त विभाग 
सहाय्य विभाग 

४ श्री.मा.आ.गुट्टे, सह सचिव महसूल व वन विभाग कृषी व पदुम विभाग 

4 श्री.म.सा.ठोंबरे, सह सचिव सार्वजनिक आरोग्य ग्राम विकास विभाग 
विभाग 

६ ।श्री.ला.रा.गुजर, सह सचिव महिला व बाल विकास ।पर्यटन व सांस्कृतिक 
विभाग कार्य विभाग 

७ श्री.वि.द.शिंदे, उप सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य | महिला व बाल विकास 
विभाग विभाग 

८ श्री.प्र.ना.वळवी, उप सचिव ग्राम विकास विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

9 श्री.श्री.द.यादव, उप सचिव नगर विकास विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

Baa o श्री.रा.वि.कुलकर्णी, उप सचिव | महसूल व वन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन Beal क्रमांकः उसब-१३१९/प्र.क्र.३०/का.१४ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
| १_| २ ३ PB 
११ | श्री.टि.वा.करपते, उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग । सामाजिकन्याय व 
विठोष सहाय्य विभाग 
92. श्री.सं.र.बनकर, उप सचिव ग्राम विकास विभाग महसूल व वन विभाग 


93 श्री.वि.का.चौधरी, उप सचिव । कृषी व पदुम विभाग नगर विकास विभाग 


१४ | श्री.ना.श्री.कराड,उप सचिव गृह विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग 


२. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 


बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि-१११६/ 


प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 
विभागात बदलीने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी 
आयोजित करावे. 


३. संबंधित विभागानी सदर अधिकारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 


विभाग (कार्यासन १४) यांना त्वरीत सादर करावी. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०६१२२०१०४१७३०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by DEBASHISH CHAKRABARTY 

F A H | H DN: त, o=SHIVSHAHI PUNARVASAN PRAKALP LTD., 
postalCode=400051, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4daed370a621 e2af8fl 1cf24d5a7e91d2b66d4692e2b23b56c 
318ada6669ad76, 


CHAKRABARTY पाना 
(देबाशिष चक्रबर्ती ) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संबंधित सह/उप सचिव (संबंधित मंत्रालयीन विभागा मार्फत) 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः उसब-१३१९/प्र.क्र.३०/का.१४ 


३. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
संचाळक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, Jars पिअर, सुरजी ayers 
रोड, मुंबई-४००००१ 

५. आहरणव संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

६. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


